राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत १) वैयक्तिक 
लाभार्थ्यांना दुधाळ संकरीत गाई आणि म्हशींचे वाटप करणे 
तसेच २) १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे 
कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरु करणे या याजेनेकरिता 
अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 

(लेखाशिर्ष २४०३डी७२२, २४०३डी७३१) 

महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 

३) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.बीडीएस-२०२०/प्र.क्र.१४०/पदुम-४ 
शासन निर्णय :- 

राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत १) वैयक्तिक लाभार्थ्यांना दुधाळ संकरीत गाई आणि म्हशींचे वाटप 
करणे या योजनेसाठी लेखाशिर्ष २४०३डी७२२ मध्ये रु.१०००.०० लाख तसेच २) १००० मांसल कुक्कुट पक्षी 
संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरु करणे या याजेनेकरिता २४०३डी७३१ या लेखाशिर्षाखाली रु.७००.०० 
लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन दि.४.५.२०२० अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या 
३३टक्के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि 0०५0-१९ च्या पार्श्वभूमीवर 
राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत १) वैयक्तिक लाभार्थ्यांना दुधाळ संकरीत गाई आणि म्हश्लींचे वाटप करणे 
तसेच २) १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरु करणे या याजेनेकरिता वित्त 
विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन कृषि व पदुम विभागाने वाचा क्र.३ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार १) 
वैयक्तिक लाभार्थ्यांना दुधाळ संकरीत गाई आणि म्हशींचे वाटप करणे या योजनेसाठी लेखाशिर्ष २४०३डी७२२ मध्ये 
रु.२००.०० लाख तर, २) १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरु करणे या 
याजेनेकरिता २४०३डी७३१ या लेखाशिर्षाखाली रु.१४०.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून 
प्रधान सचिव (पदुम), कृषी व पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९ मुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची ATT असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग 
यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

४. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

५. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६७/२०२०/व्यय-, 
दि.२५.०२.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२४१५२०२८१३२२ असा आहे. सदर आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Prashant Pundlik पव ती. 


(०6९२400032, st=Mahi 
2.5.4.20=759e87fbd1e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f1 8d726b6c8 
bi 


INumber=5599270e38b296e5e5d8 14ff5976561a3ec66d875aeb425d735e1 
ag h 712140929, ताच id lik We 


Date: 2021.03.24 15:26:03 +05'30 


(प्र्ञान्त पुं. वाघ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


प्रधान सचिव (पदुम), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, पदुम, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


CS ७; Sc Re ee 


an 


पृष्ठ २ पैकी २ 


